अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व 
प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ एप्रिल, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१५६/१८)/मोप्र-१, 
दि.२५/१०/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे क्र. 
लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/१३९४/सन २०१९, दि.०६/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ 


उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ अस्थायी पदांना व रूपांतरित अस्थायी 


आस्थापनेवरील १५ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५ -४७०१ मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे 


व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (८०) सर्वसाधारण-(१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८१९) (दत्तमत)” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीत सदर 


पदावर कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६ /आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४१११५२९०३८४२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally si 


igned by Tirmanwar Santosh Ramkishai 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 


postalCode=40003: 


Tirmanwar Santosh एकण 


5.4.20: 
78afc4dc8b5d790, 


laharashtra, 
'3a2fab1d9b23e2ae2761411 


. , 
Ra m ki ५ h a n serialNumber=37b5be33c57130083d7c9245fb12e91e0019861744c 
920676df5a5236c1 4b3a2, cn=Tirmanwar Santosh Ramkishan 


Date: 2019.04.11 15:38:30 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते २” झासनाचे उप सचिव. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर, 
५. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ. (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र -“१” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९) /मोप्र-१, दिनांक : ११/०४/२०१९ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. पदाचे नाव विभागीय | मुळा प्रकल्प | पालखेड erat । एकूण 
क्र कार्यालय | उपविभाग कालवा प्रकल्प 
क्र.३, उपविभाग उपविभाग 
संगमनेर | क्र.५, तळेगांव क्र.१, 
(घुलेवाडी) दिघे संगमनेर 
(घुलेवाडी) 
ca 2 > | 8 | 4 & | 9 | 
कार्यकारी अभियंता i १ || he fF 0___| 
2 । सहाय्यक अभियंता  श्ररेणी-१ णं शि शं शि ४ 
/उपविभागीय अभियंता/ उपविभागीय 
अधिकारी 
3 | Mer अभियंता श्रे-२/ कनिष्ठ ४ ४ ४ ४ १६ 
अभियंता/ शाखा अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | 0 | ४ ४ ४ १२ 
५ ।लघुटंकलेखक दिक चि fF oo po fF oo | | 4 
६ । विभागीय लेखापाल | 4a | 10 po 10 | १_| 
७ | प्रथम लिपीक 1 १__| fF oo po pF oo | | a 
वरिष्ठ लिपीक षु fd 1 ae a ८ 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ | ao | 
90 | टंकलेखक 3 a a 1 a a ae द 
(वि. भांडारपाल शिश po pF | 0 | | 9 | 
१२ | आरेखक | a 1 0___| po fe शिश 
१३ | सहाय्यक आरेखक | a | poo 10 po | | 9 | 
१४ | सहा. भांडारपाल a | 10 fF oo 1 ae , 
१५ | आरेखक श्रेणी-३ La | ae a ae ae 3 
१६ | संगणक शिंका a ae Poe a ae za 
१७ | वाहन चाळक Ta | a ae 1 ae fe ४ 
१८ | नाईक | Pe a pF oo | 1 १_| 
१९ | शिपाई ५ २ २ २ | 99 q 
२० | चौकीदार oe || zm a 1१ i तै. | ४ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ ८८ 


Tirmanwar Santosh Ramkishan 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


॥९-400032, 
र्गा८40८8056790, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४४/१९)/ मोप्र-१ दिनांक : ११/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत 3 उपविभागातील रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या |। सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

शिका आण्णा सुखदेव मुंगसे मुकादम | ea | 39/04/2024 
२ | सोन्याबापू रतन जगताप चौकोदार ०३ ३१/०३/२०२० 
३ | सुधाकर दादा पलघडमल ३०/०६/२०२६ 
४ | रमेश नवनाथ दिघे ३०/०६/२०२२ 
५ | बाळासाहेब रखमा वर्पे मजूर : q ३१/०५/२०२० 
६ = | विजय वसंत सोनवणे ३१/०७/२०२० 
७ | सोनू fay खाडे ३१/०१/२०२३ 

अंकुश येसू सगभोर ३०/०६/२०२५ 
९ | we देवदास दिघे ३०/०६/२०२४ 
| do | ० | भाऊ रामा भागीत ३०/०९/२०२१ 
११ १ | भाऊसाहेब आहिलाजी विघवे ३०/०९/२०२० 
१२ | निवृत्ती रामा भांगरे ३१/०५/२०२४ 
१३ | कडूबाळ विठ्ठल जांभूळकर ३१/०७/२०२१ 
१४ | दुंदा भागा खाडे ३१/०८/२०२० 
१५  । उत्तम त्रिबक देशमुख ३१/०७/२०२२ 

एकूण १५ 


Tirmanwar Santosh *: 


Ramkishan 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 
c=IN, o=Governm u= 


780 ७5१790, 

serial ber=37b5be33c57 130083d7c9245fb1 2e91e0019861744c 
920676df5a5236c14b3a2, cn=Tirmanwar Santosh Ramkishan 

Date: 2019.04.11 15:39:06 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
ज्ासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


